लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेमधील रास्तभाव दुकानात “IRIS 
Scanner” Wes e-PoS उपकरणे 
बसविण्याकरिता System Integrator 
यांच्या निवडीबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६५/सं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगूरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ११ मार्च, २०२४ 


१) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ चा २० 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांकः साविबा-२०१५/प्र.क. 
२० संगणक कक्ष, दि.१८ मे, २०१६ 

३) मा. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त-दि.२५.११.२०२२ 
प्रस्तावना:- 

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत रास्तभाव 
दुकानातील शिधावस्तुचे वितरण करतांना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक ओळख पटवून Point of Sale 
Device (PoS) उपकरणाद्वारे शिधावस्तू वितरण करण्याचा निर्णय संदर्भ क्रमांक ०२ येथील दि. १८ 
मे, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रास्तभाव दुकानांमध्ये ई-पॉस 
मशीन बसविण्याकरीता तीन System Integrator ची निवड करण्यात आली होती. सदर System 
Integrator यांचा कालावधी संपुष्टात आला असल्याने रास्तभाव दुकानात Point of Sale Device 
(PoS) बसविण्याकरीता नवीन System Integrator यांची निवड करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

रास्तभाव दुकानांत PoS उपकरणांव्दारे शिधावस्तुंचे वितरण करण्याकरीता “Transaction 
based model” वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्तभाव 
दुकानात System Integrator मार्फत PoS उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. 


२. रास्तभाव दुकानांत नवीन “IRIS Scanner” सह e-PoS उपकरणे बसविण्यासाठी 
राज्यातील रास्तभाव दुकानांची तीन गटात विभागणी करण्यात आळी व System Integrator 
निवडण्याकरीता दि. ०१ जुले, २०२२ रोजी निविदा (Request for Proposal - RFP) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६५/संगणक कक्ष 


https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली. त्या अनुषंगाने एकुण ३ 
System Integrator (SI) संस्थांनी निविदेला प्रतिसाद दिला. प्राप्त तांत्रिक निविदा दि.२५ जुले, 
२०२२ रोजी व Commercial Bid दि.२६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीसमोर 
उघडण्यात आल्या. सदर निविदा प्रकिया पारदर्शक पध्दतीने राबवून System Integrator ER 
प्राप्त दरांना मा.उच्चाधिकार समितीच्या संदर्भ क्रमांक ०३ येथील दि.२५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या 
बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मा.उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनुसार प्रत्येक गटांकरिता System 
Integrator यांची 3 वर्षाकरिता निवड करण्यात आली असून निवड झालेल्या ३ System 


Integrator यांच्या दरांचा तपशील खालीलप्रमाणे- 


M/s Linkwell Telesystems Pvt. | २४.३८ 
Ltd. 
गट 2- (नागपूर- अमरावती विभाग) | M/s Integra Micro System (P) । २३.३७ 
Ltd. 
गट ३-(कोकण-नाशिक विभाग व | M/s Oasys Cybernetics Pvt. Ltd. | २१.७५ 
मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र) 


गट १- (पुणे-औरंगाबाद विभाग) 


३. रास्तभाव दुकानांमध्ये “IRIS Scanner” सह ई-पॉस मज्ञीन बसविण्याकरीता उपरोक्त 
System Integrator यांना दि.१९ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या Gara “Letter of Intent” (Lol) 
देण्यात आले. तद्नंतर दि.०४ मार्च, २०२४ रोजी या तीन System Integrator सोबत “Master 
Service Agreement” (MSA) करण्यात आले. “Request for Proposal” (RFP) व “Master 
Service Agreement” (MSA) मधील अटी व शर्ती System Integrators यांना बंधनकारक 
राहील. 


४. राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांतील PoS उपकरणांव्दारे झालेल्या शिधावस्तुंच्या विक्रीचा 
(Transaction) तपशील विभागाच्या www.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर “Sales” या 
शिर्षाखाली “Scheme Wise Sales” या लिकवर उपलब्ध आहे. 


५. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. सीओएम-१०९८/ 
प्र.क्र.२१२/९८/३९ दि.०५ ऑक्टोवर, २००१ च्या ACM अनुसरून व मा.उच्चाधिकार समितीने 
दि.२५.११.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६५/संगणक कक्ष 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११७०८२०९००६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by NETRA PRASHANT MANKAME 
N ET R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 

CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=19e4a6ac47 1ded0614da7ea3 1¢c20099ea47 1d8436d 
p RA S H A N T cf49faa3c0b2e0638732c3, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

serialNumber=C3DA775EEDF3E67 1 70F45DF66F5DEAC516C 

OBOAB689DA4176D3BEBB60CCAD385, cn=NETRA 
MANKAME i 

Date: 2024.03.11 17:17:45 +05'30' 

(नेत्रा मानकामे ) 
शासनाच्या उप सचिव 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व विभागीय आयुक्त. 

९. नियंत्रक, शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१०.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 

१३.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

१४.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

१५.सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप. 

१६.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (संगणक कक्ष). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


